RNI No. MAHBIL / 2009/ 31733 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र 

शासन राजपत्र 
असाधारण भाग चार - अ 


वर्ष १, अंक ३८ ] 


शुक्रवार , जून ५ , २०१५ / ज्येष्ठ १५ , शके १ ९ ३७ 


[ पृष्ठे २, किंमत : रुपये १५.०० 


असाधारण क्रमांक ७६ 


प्राधिकृत प्रकाशन 

महाराष्ट्र शासनाने केंद्रीय अधिनियमांन्वये तयार केलेले 
( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 


महसूल व वन विभाग 


मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक , मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ४ जून २०१५ 

अधिसूचना 


भारतीय वन अधिनियम , १ ९ २७ . 


क्रमांक टीआरएस / ३०३ / २०१५ / प्र.क्र . ८१/ फ -६. - महाराष्ट्र राज्यास लागू असलेल्या भारतीय वन अधिनियम , १९ २७ (१ ९ २७ चा १६ ) 
कलम ४१ च्या पोटकलम ( ३) तसेच महाराष्ट्र वन नियम, २०१४ याच्या नियम ३१ च्या खंड (ई) यानुसार प्रदान केलेल्या अधिकारांचा तसेच त्यास 
समर्थ करणाऱ्या इतर सर्व अधिकारांचा वापर करून, महाराष्ट्र शासन, याद्वारे , वनेत्तर जमिनीतील “रबर वुड ” “( Hevea brasiliensis, Ficus 
elastica ) ” यास महाराष्ट्र राज्यातील उक्त नियमांच्या “ प्रकरण सात- वनोपजाची वाहतूक " यामधील नियमाच्या अंमलबजावणीपासून सूट देत 
आहे . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


वीरेंद्र तिवारी , 


मुख्य वनसंरक्षक ( मंत्रालय ). 


( १ ) 


भाग चार - अ - ७६-१ 


3 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ , जून ५ , २०१५ / ज्येष्ठ १५, शके १ ९३७ 


REVENUE AND FORESTS DEPARTMENT 


Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk, Mantralaya , 

Mumbai 400 032 , dated the 4th June 2015 . 


NOTIFICATION 


INDIAN FOREST ACT, 1927 . 


No. TRS . 303/2015 /C.R.-81/ F -6. - In exercise of the powers conferred by sub -section ( 3 ) of 
section 41 of Indian Forest Act, 1927 ( XVI of 1927 ) in its application to the State of Maharashtra , 
read with clause (e ) of proviso to rule 31 of the Maharashtra Forest Rules , 2014 , and of all other 
powers enabling it in this behalf , the Government ofMaharashtra hereby exempts “ Rubber Wood ” 
(Hevea brasiliensis, Ficus elastica ) on non -forest Lands from the operation of the rules in “ Chapter 
VII- Transit of Forest Produce ” of the said Rules , in the State of Maharashtra . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


VIRENDRA TIWARI, 


Chief Conservator of Forests (Mantralaya ). 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 , EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


